कारागृह विभागात स्वीय सहाय्यक / wR 
अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, 
राजपत्रित (गट-ब) यांच्या सर्वसाधारण बदल्या.. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०५१६/७३८/प्र.क्र.१८८/२०१६/ तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०१६ 


वाचा: 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक : 
आस्था/स्वीसप्रअ-बदळी/क-१ (०३)/२०१६/३९९२/पुणे, दिनांक १३.०४.२०१६ 
शासन निर्णय: 
अपर पोलीस महासंचाळक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या कारागृह विभागातील स्वीय सहाय्यक / प्रशासन अधिकारी / 
रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, राजपत्रित (गट-ब) यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्यांच्या प्रस्तावाची 
शासन स्तरावर तपासणी करुन खाली नमूद केल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कारागृह विभागात स्वीय | सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण । बदलीनंतरचे ठिकाण 

सहाय्यक / प्रशासन 
अधिकारी / रचना व 
कार्यपध्दती 

शि श्री.ए.एस.चव्हाण, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह मुंबई मध्यवर्ती कारागृह 
प्रशासन अधिकारी 

२ | श्री.आर.बी.बोरकर, स्वीय । कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य | कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य 
सहाय्यक विभाग, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

३ श्री. ए.डी. वाघ येरवडा मध्यवर्ती कारागृह अमरावती मध्यवर्ती कारागृह 
प्रशासन अधिकारी 

४ | at. डी. बी. धुर्वे कारागृह उपमहानिरीक्षक, पुर्व | कारागृह उपमहानिरीक्षक, पुर्व 
प्रशासन अधिकारी विभाग, नागपूर विभाग, नागपूर 


२. उपरोक्त कारागृह विभागातील स्वीय सहाय्यक / प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी 
यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच कारागृह विभागात स्वीय सहाय्यक 
/ प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, गट-ब यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व 
रुजू झाल्यानंतर अनुपालन अहवाल संबंधित कारागृह उपमहानिरीक्षक यांच्यामार्फत शासनास न चुकता 
सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०५१६/७३८/प्र.क्र.१८८/२०१६/तुरुंग-१ 


३. कारागृह विभागात स्वीय सहाय्यक / प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी यांनी सदर 
शासन आदेशात दर्शविलेल्या ठिकाणीच बदलीने पदस्थापना करण्यात यावी व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून 
नियुक्‍ती किंवा बदली शासन मान्यतेशिवाय इतरत्र करण्यात येऊ नये. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६०४१०३०४५१३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


J ays | Nn g | DN: c=IN, o=Government Of 


Digitally signed by Jaysing L Pawara 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pp a Wa fa cn=Jaysing L Pawara 


Date: 2016.06.04 14:38:05 +05'30' 


(ज.ल.पावरा) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
3) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
४) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) कारागृह उपमहानिरीक्षक,पूर्व विभाग/मध्य विभाग/ दक्षिण विभाग 
६) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद 
८) अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह, मुंबई, अमरावती, 
९) संबंधित कारागृह विभागात स्वीय सहाय्यक / प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी 
(अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मार्फत) 

१०) निवड नस्ती (तुरुंग-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


